स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक या संवर्गाची 
दि.०१.०१.१९८९ ते दि.३१.१२.२०१८ या 
कालावधीच्या दिनांक ११.१२.२०२० रोजी प्रसिध्द 
केलेल्या अंतिम ज्येष्ठता सूचीमधील सुधारणा. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक :- ज्येष्ठता-२०२२/प्र.क्र.११/आस्था-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- 94.03.2022 


वाचा - १) शासन परिपत्रक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्र. ज्येष्ठता २०२०/प्र.क्र.२४/आस्था-१, दि.११.१२.२०२०. 
2) शासन शुध्दीपत्रक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्र. ज्येष्ठता २०२१/प्र.क्र.४८/आस्था-१,दि.०३.०८.२०२१. 


शासन शुध्दीपत्रक :- 
स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक या संवर्गाची दि.०१.०१.१९८९ ते दि.३१.१२.२०१८ या कालावधीची 
अंतिम ज्येष्ठतासूची दिनांक ११.१२.२०२० रोजीच्या परिपत्रकान्वये प्रसिध्द करण्यात आली आहे. 


2. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. दिव्यांग २०१५/प्र.क्र.१७१/१६-अ, दिनांक ०५.०७.२०२१ 


आहे. ज्या दिव्यांग अभियंत्यांच्या नावासमोर दिव्यांग असल्याबाबतची नोंद घेणे अथवा शासन शुध्दीपत्रक दिनांक 
०३.०८.२०२१ मध्ये सुधारणा करणेबाबतचे प्रस्ताव शासनास प्राप्त झाले, त्या प्रस्तावातील कागदोपत्री पुराव्यांच्या 
अनुषंगाने आवश्‍यक त्या सुधारणा करण्यात येत आहेत. तसेच ज्या अभियंत्यांच्या नावामध्ये बदल, शैक्षणिक 
अर्हतेमध्ये बदल व सेवाज्येष्ठता यादीत नव्याने समावेशन करण्याबाबतचे प्रस्ताव देखिल शासनास प्राप्त झाले 
असून सदर प्रस्तावातील कागदोपत्री पुराव्यांच्या अनुषंगाने आव्यक त्या सुधारणा करण्यात येत आहेत. शासन 
परिपत्रक दिनांक ११.१२.२०२० व शुध्दीपत्रक दिनांक ०३.०८.२०२१ मध्ये करण्यात आलेल्या सुधारणांचे 
विवरणपत्र परिशिष्ट “ड” यासोबत जोडण्यात आलेले आहे. 


३. सदरचे शासन शुध्दीपत्रक श्री.राहुल साळुंखे व इतर यांनी मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई 
येथे दाखल केलेला मूळ अर्ज क्र. ८४८/२०१८, संकिर्ण अर्ज क्र.३४४/२०२०, श्री.गोरक्षनाथ आगळे यांनी 
मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई येथे दाखल केलेला मूळ अर्ज क्र. १०५६/२०१९, संकिर्ण अर्ज 
क्र.३२९/२०२०, श्री.अरविंद लोखंडे व इतर यांनी मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, खंडपीठ नागपूर येथे 
दाखल केलेला मूळ अर्ज क्र. ९३५/२०२०, संकिर्ण अर्ज क्र.५८/२०२१, श्री.राजेंद्र माळी व श्री.अरुण रोडगे यांनी 
मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, खंडपीठ औरंगाबाद येथे दाखल केलेला मूळ अर्ज क्र.३६/२०२१, 
श्री.सचिन आटकेकर व इतर यांनी मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबइ येथे दाखल केलेला मूळ अर्ज 
क्र.१४०/२०२१ व संकिर्ण अर्ज क्र. ७२/२०२१, श्री.गणेश चव्हाण व इतर यांनी मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय 
न्यायाधिकरण, मुंबई येथे दाखल केलेला मूळ अर्ज क्र.१४७/२०२१, श्री.इर्शाद महागमी यांनी मा.महाराष्ट्र 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः ज्येष्ठता-२०२२/प्र.क्र.११/आस्था-१ 


प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई येथे दाखल केलेला मूळ अर्ज क्र. १६३/२०२१, श्री.भैया रामटेके यांनी 
मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, खंडपीठ नागपूर येथे दाखल केलेला मूळ अर्ज क्र. ९४०/२०२०, श्रीमती 
सारिका ऱ्या.बाभळे, श्रीमती सुजाता एस.भातकुले व श्रीमती ganesh} एस. गारोडे यांनी अनुक्रमे मा.महाराष्ट्र 
प्रशासकीय न्यायाधिकरण, खंडपीठ नागपूर येथे दाखल केलेले मूळ अर्ज क्र. ९३०/२०२०, मूळ अर्ज क्र. 
११४६/२०२१, मूळ अर्ज क्र. ११४७/२०२१, श्री.आशिष दत्तात्रय कदम व श्री.अमोल चिंतामण नासरे यांनी अनुक्रमे 
मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, खंडपीठ नागपूर येथे दाखल केलेले मूळ अर्ज क्र.८५८/२०२१ व मूळ अर्ज 
क्र.९७७/२०२१, श्री.गणेश केशवराव चाटे व इतर यांनी व श्री.प्रमोद गोपाळ नरसुडे यांनी अनुक्रमे मा.महाराष्ट्र 
प्रशासकीय न्यायाधिकरण, खंडपीठ औरंगाबाद येथे दाखल केलेले मूळ अर्ज क्र. ४९२/२०२१ व मूळ अर्ज क्र. 
५८७/२०२१ तसेच इतर सर्व न्यायप्रविष्ट प्रकरणी न्यायनिर्णयांच्या अधीन राहून प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 


४. सदरचे शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक २०२२०३१५१२३६५२४०१८ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


सोबत :- परिशिष्ट “ड”. SATISH KASHINATH = 
HADPE 


(सतिश का. हडपे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई / पुणे /औरंगाबाद/ नांदेड. 
२. अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, मुंबई / ठाणे/ पुणे/नागपूर/ औरंगाबाद/ सातारा/ 
३. अकोला/ नांदेड/ उस्मानाबाद. 
४. परिशिष्ट “ड” मध्ये नमूद सर्व स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक, द्वारा- अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक 
५. बांधकाम मंडळ, मुंबई / ठाणे/ पुणे/नागपूर/ औरंगाबाद/ सातारा/ अकोला/ नांदेड/ उस्मानाबाद. 
६. कार्यासन अधिकारी सेवा-३/ आस्था-३, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७. निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


परिशिष्ट - "ड" 
शासन परिपत्रक क्र. ज्येष्ठता २०२०/ प्र.क्र.२४/ आस्था-१, दिनांक ११.१२.२०२० रोजी प्रसिध्द केलेल्य स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक या संवर्गाच्या दि.०१.०१.१९८९ ते दि.३१.१२.२०१८ या कालावधीच्या अंतिम ज्येष्ठतासूची मधील सुधारणांबाबतचे विवरणपत्र . 


अ.क्र. । श्री./ । कर्मचाऱ्याचे | जन्म दिनांक | जात प्रवर्ग | शैक्षणिक अर्हता स्थापत्य निम्न पदावरील | आस्थापनेचा स्थापत्य स्थापत्य स्थापत्य सध्याचे । जेष्ठतेचा दिनांक अभिप्राय 
श्रीमती नांव अभियांत्रिकी नियुक्तीचा प्रकार अभियांत्रिकी | अभियांत्रिकी | अभियांत्रिकी मंडळ 
सहाय्यक दिनांक सहाय्यक या सहाय्यक । सहाय्यक पदाची | कार्यालय 
संवर्गात ज्या संवर्गात पदाची आरहताकारी 
पदावरुन आले समावेशन अर्हताकारी ।परीक्षा / विभागीय 
त्या पदाचे नांव झाल्याचा दिनांक | परीक्षा / परीक्षा उत्तीर्ण 


/ सरळसेवेने विभागीय | होण्या पासून सूट 
हजर झाल्याचा । परीक्षा उत्तीर्ण । मिळाली आहे 
दिनांक आहे किवा कसे किंवा कसे 


१६७५ श्री. २१-०८-१९७४ डी.सी.ई. सरळसेवा २९-०५-२००८ नागपूर शासन शुध्दीपत्रक क्र. ज्येष्ठता २०२१/ प्र.क्र.४८/ आस्था-१, 
(दिव्यांग) दि.०३.०८.२०२१ मध्ये श्री.दुपारे यांच्या नावासमोर दिव्यांग 
(अस्थिव्यंग) .अस्थिव्यंग) ची नोंद घेऊन अभिप्राय नोंदविण्यात आलेले 
आहेत. सदर अभिप्रायामध्ये बदल करुन पुढीलप्रमाणे सुधारित 
'श्री.दुपारे यांनी 


अभिप्राय नोंदविण्यात येत आहेत." 


दि.०४.०८.२०२१ च्या पत्रासोबत ते दिव्यांग (अस्थिव्यंग) 
असल्याबाबत दि.०४.०७.२००८ रोजीचे प्रमाणपत्र विभागीय 
कार्यालयास दि.११.१०.२०१२ रोजी सादर केले असून 
त्याबाबतची नोंद त्यांच्या सेवापुस्तकात घेण्यात आलेली आहे." 


२०५४ | श्रीमती ।पुष्पा प्रविण | ०३-०८-१९८१ अ.जा. १ सरळसेवा १२-०९-२००८ औरंगाबाद | १२-०९-२००८ |अ.अ., सा.बां.मंडळ, औरंगाबाद यांनी दि.३१.०२.२०२१ 
खरे (जुने नाव (महिला प्रवर्ग) रोजीच्या पत्रान्वये श्रीमती पुष्पा भास्कर चव्हाण यांच्या 
पुष्पा भास्कर लग्नानंतर त्यांच्या नावात बदल झाला असून ज्येष्ठता यादीत 
चव्हाण) त्यांच्या नावामध्ये श्रीमती पुष्पा प्रविण खरे अशी सुधारित नोंद 

घेण्याबाबत प्रस्ताव सादर केला आहे. मंडळ कार्यालय 

औरंगाबाद यांनी उपलब्ध करुन दिलेल्या कागदोपत्री 
पुराव्यांच्या अनुषंगाने ज्येष्ठता यादीमध्ये अ.क्र. २०५४ वर 
श्रीमती पुष्पा भास्कर चव्हाण यांच्या नावात लग्नानंतर झालेला 
बदल लक्षात घेऊन श्रीमती पुष्पा प्रविण खरे अशी सुधारित 

हंद घेण्यात येत आहे. 


परिशिष्ट - "ड" 
शासन परिपत्रक क्र. ज्येष्ठता २०२०/ प्र.क्र.२४/ आस्था-१, दिनांक ११.१२.२०२० रोजी प्रसिध्द केलेल्य स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक या संवर्गाच्या दि.०१.०१.१९८९ ते दि.३१.१२.२०१८ या कालावधीच्या अंतिम ज्येष्ठतासूची मधील सुधारणांबाबतचे विवरणपत्र . 


अ.क्र. । श्री./ । कर्मचाऱ्याचे | जन्म दिनांक | जात प्रवर्ग | शैक्षणिक अर्हता स्थापत्य निम्न पदावरील | आस्थापनेचा स्थापत्य स्थापत्य स्थापत्य सध्याचे । जेष्ठतेचा दिनांक अभिप्राय 
श्रीमती नांव अभियांत्रिकी नियुक्तीचा प्रकार अभियांत्रिकी | अभियांत्रिकी | अभियांत्रिकी मंडळ 
सहाय्यक दिनांक सहाय्यक या सहाय्यक । सहाय्यक पदाची | कार्यालय 
संवर्गात ज्या संवर्गात पदाची आरहताकारी 
पदावरुन आले समावेशन अर्हताकारी ।परीक्षा / विभागीय 
त्या पदाचे नांव झाल्याचा दिनांक | परीक्षा / परीक्षा उत्तीर्ण 


/ सरळसेवेने विभागीय | होण्या पासून सूट 
हजर झाल्याचा । परीक्षा उत्तीर्ण । मिळाली आहे 
दिनांक आहे किवा कसे किंवा कसे 


| ar |. eRe, 
२०८३ न २३-१२-१९६९ डी.सी.ई. सरळसेवा २४-०९-२००८ उत्तीर्ण २४-०९-२००८ |अ.अ., सा.बां.मंडळ, ठाणे यांनी दि.२३.०२.२०२१ रोजीच्या 
(दिव्यांग) पत्रान्वये सादर केलेले कागदोपत्री पुरावे पहाता श्री. 
(कर्णबधीर) पाटील यांनी दिव्यांग (कर्णबधीर) असल्याबाबत 
दि.१२.१२.२०१८ रोजीचे प्रमाणपत्र सादर केल्याचे दिसून येते. 
यास्तव, ज्येष्ठता यादीत श्री.अनिल पाटील यांच्या नावासमोर 
“खुला (दिव्यांग) (कर्णबधीर)” अशी नोंद घेण्यात येत आहे. 


२५३२ २७-०४-१९८५ खुला डिप्लोमा इन 30-04-200¢ उत्तीर्ण सातारा | १२-०५-२०१३ |श्रीमती आटकेकर यांनी दि.०५.०८.२०२१ च्या अर्जासोबत 
आर्किटेक्चरल जोडलेल्या कागदोपत्री पुराव्यांच्या अनुषंगाने ज्येष्ठता यादीत 
असिस्टंटशिप अ.क्र.२५३२ वर त्यांच्या नावासमोरील शौक्षणिक अर्हतेमध्ये 
“डिप्लोमा इन आर्किटेक्चरल असिस्टंटशिप” अशी सुधारित 
नोंद घेण्यात येत आहे. 


२५४५ अर्चना संजय | ०३-०६-१९७७ २२-०९-२००८ उत्तीर्ण १२-०५-२०१३ अर्चना संजय पुरी (जुने नांव अर्चना पुंडलीक भारती) 
पुरी (जुने नांव (दिव्यांग) यांनी दिनांक निरंकच्या पत्रान्वये त्यांनी दिव्यांग (अल्पदृष्टी) 
अर्चना (अल्पदृषटी) असल्याबाबतचे दि.२२.१०.२०२१ रोजीचे प्रमाणपत्र 

कार्यालयास सादर केल्याचे दिसून येते. यास्तव, श्रीमती 

यांच्या नावासमोर भ.ज.(ब) (दिव्यांग) (अल्पद्ृष्टी) अशी सुधारित 
गोंद घेण्यात येत आहे. तसेच श्रीमती भारती यांच्या लग्नानंतर 
त्यांच्या नावात बदल झाला असून ज्येष्ठता यादीत त्यांच्या 


1वामध्ये श्रीमती अर्चना संजय पुरी अशी सुधारित नोंद घेण्यात 
आहे. 


पुंडलिक 
भारती) 


परिशिष्ट - "ड" 
शासन परिपत्रक क्र. ज्येष्ठता २०२०/ प्र.क्र.२४/ आस्था-१, दिनांक ११.१२.२०२० रोजी प्रसिध्द केलेल्य स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक या संवर्गाच्या दि.०१.०१.१९८९ ते दि.३१.१२.२०१८ या कालावधीच्या अंतिम ज्येष्ठतासूची मधील सुधारणांबाबतचे विवरणपत्र . 


अ.क्र. । श्री./ । कर्मचाऱ्याचे | जन्म दिनांक | जात प्रवर्ग | शैक्षणिक अर्हता स्थापत्य निम्न पदावरील | आस्थापनेचा स्थापत्य स्थापत्य स्थापत्य सध्याचे । जेष्ठतेचा दिनांक अभिप्राय 
श्रीमती नांव अभियांत्रिकी नियुक्तीचा प्रकार अभियांत्रिकी | अभियांत्रिकी | अभियांत्रिकी मंडळ 
सहाय्यक दिनांक सहाय्यक या सहाय्यक । सहाय्यक पदाची | कार्यालय 
संवर्गात ज्या संवर्गात पदाची आरहताकारी 
पदावरुन आले समावेशन अर्हताकारी ।परीक्षा / विभागीय 
त्या पदाचे नांव झाल्याचा दिनांक | परीक्षा / परीक्षा उत्तीर्ण 


/ सरळसेवेने विभागीय | होण्या पासून सूट 
हजर झाल्याचा । परीक्षा उत्तीर्ण । मिळाली आहे 
दिनांक आहे किवा कसे किंवा कसे 


ies 
२५५२ श्री. २६-०५-१९६८ [or (दिव्यांग) ०१.१०.१९९० २०-०५-२०१३ सूट शासन शुध्दीपत्रक क्र. ज्येष्ठता २०२१/ प्र.क्र.४८/ आस्था: 
(अस्थिव्यंग) .०३.०८.२०२१ मध्ये श्री.धापसे यांच्या नावासमोर दिव्यांग 
sean ची नोंद घेऊन अभिप्राय नोंदविण्यात आलेले 
आहेत.सदर अभिप्रायामध्ये बदल करुन पुढीलप्रमाणे सुधारित 
अभिप्राय नोंदविण्यात येत आहेत.“अधीक्षक अभियंता. 
.बां.मंडळ, नांदेड यांनी दि.२६.०८.२०२१ रोजी शासनास 
सादर केलेल्या प्रस्तावातील कागदोपत्री पुरावे पहाता 
.धापसे यांनी दिव्यांग (अस्थिव्यंग) असल्याबाबत 
.१९.१२.१९९० रोजीचे प्रमाणपत्र विभागीय कार्यालयास 
सादर केले असून त्याआधारे त्यांना विशेष वाहतुक भत्ता 
करण्यात आल्याची नोंद त्यांच्या सेवापुस्तकात घेण्यात 
आल्याचे दिसून येते. 


२६७८-अ| श्री. कोंडीबा | ०१-०६-१९६५ | अ.जा. स्था.अ.स. कोर्स ०२-१२-१९८९ १३-११-२०१३ सूट १३-११-२०१३ |शासन शुध्दीपत्रक क्र. ज्येष्ठता २०२१/ प्र.क्र.४८/ आस्था-१, 
(दिव्यांग) दि.०३.०८.२०२१ मध्ये श्री.देटके यांच्या नावासमोर अ.जा. 
(अस्थिव्यंग) दिव्यांग (अस्थिव्यंग) ची नोंद घेऊन त्यांचा ज्येष्ठता यादीत 
नव्याने Vaal करुन अभिप्राय नोंदविण्यात आलेले आहेत. 
सदर अभिप्रायामध्ये बदल करुन पुढीलप्रमाणे सुधारित 
अभिप्राय नोंदविण्यात येत आहेत. "श्री. देटके यांनी दि. 
०४.०८.२०२१ रोजीच्या अर्जासोबत ते दिव्यांग (अस्थिव्यंग) 
असल्याबाबत दिनांक २६.०८.२००४ रोजीचे प्रमाणपत्र त्यांच्या 
कार्यालयास सादर केले असून त्याआधारे त्यांना दिनांक 
१६.०१.२००६ च्या आदेशान्वये विशेष वाहन भत्ता मंजूर 
करण्यात आलेला आहे." 


परिशिष्ट - "ड" 


शासन परिपत्रक क्र. ज्येष्ठता २०२०/ प्र.क्र.२४/ आस्था-१, दिनांक ११.१२.२०२० रोजी प्रसिध्द केलेल्य स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक या संवर्गाच्या दि.०१.०१.१९८९ ते दि.३१.१२.२०१८ या कालावधीच्या अंतिम ज्येष्ठतासूची मधील सुधारणांबाबतचे विवरणपत्र . 


अ.क्र. | श्री./ जन्म दिनांक | जात प्रवर्ग । शौक्षणिक अर्हता। स्थापत्य निम्न पदावरील | आस्थापनेचा स्थापत्य स्थापत्य स्थापत्य सध्याचे । जेष्ठतेचा दिनांक अभिप्राय 
श्रीमती अभियांत्रिकी नियुक्तीचा प्रकार अभियांत्रिकी | अभियांत्रिकी | अभियांत्रिकी मंडळ 
सहाय्यक दिनांक सहाय्यक या सहाय्यक । सहाय्यक पदाची | कार्यालय 
संवर्गात ज्या संवर्गात पदाची आरहताकारी 
पदावरुन आले समावेशन अर्हताकारी ।परीक्षा / विभागीय 
त्या पदाचे नांव झाल्याचा दिनांक | परीक्षा / परीक्षा उत्तीर्ण 
/ सरळसेवेने विभागीय | होण्या पासून सूट 
हजर झाल्याचा । परीक्षा उत्तीर्ण । मिळाली आहे 
दिनांक आहे किवा कसे किंवा कसे 
२७२३ श्री २२-०३-१९८० [yor (दिव्यांग) | डिप्लोमा इन सरळसेवा नियमित १९-०७-२००६ उत्तीर्ण सातारा | ०८-०६-२०१४ |श्री. आटकेकर यांनी दि.०५.०८.२०२१ च्या अर्जासोबत 
शिवाजीवार (कर्णबधीर) | आर्किटेक्चरल जोडलेल्या कागदोपत्री पुराव्यांच्या अनुषंगाने ज्येष्ठता यादीत 
आटकेकर असिस्टंटशिप .क्र.२७२३ वर त्यांच्या नावासमोरील शौक्षणिक अर्हतेमध्ये 
“डिप्लोमा इन आर्किटेक्चरल असिस्टंटशिप” sft सुधारित 
गोंद घेण्यात येत आहे. 
२८११-अ | श्री. २५-०६-१९९० अ.ज.  ।इमारत बांधकाम सरळसेवा नियमित ०८-०९-२००८ उत्तीर्ण उस्मानाबाद . सचिन सयाजीराव आदमुलवाड, स्था.अ.स. यांनी 
पर्यवेक्षक .१२.१०.२०१० रोजीच्या पत्रासोबत उपलब्ध करुन दिलेल्या 


कागदोपत्री पुराव्यांच्या अनुषंगाने स्था.अ.स.(अर्हताकारी 
परीक्षा, विभागीय परीक्षा व प्रशिक्षण) परीक्षा नियम, २००१ 
धील तरतूदीस अनुसरुन त्यांना दि.०८.०६.२०१४ हा 


ज्येष्ठता दिनांक निश्चित करण्यात येत असून त्यांच्या नावाचा 
समावेश अ.क्र.२८११ वरील श्री.दिपक 
खाली व अ.क्र.२८१२ वरील श्रीमती शुभांगी एस.पाटील 
यांच्यावर अ.क्र.२८११-अ येथे नव्याने करण्यात येत आहे. 


दिपक साहेबराव खेडकर 


